नक्षलग्रस्त भागाकरिता सन २०१४-१५ या 
आर्थिक वर्षासाठी रु. ६३२.५० लक्ष इतकी 
रक्‍कम सुरक्षाविषयक खर्चासाठी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०११४/प्र.क्र.१६/विशा-१ ब 
सेंटर-१, ७ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, 
कफ परेड, मुंबई - ४०० ००५. 
दिनांक : २५ जुले, २०१४ 


वाचा 
१. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F. No. १८०१५/०१/२०१४-॥॥॥-॥, दि. २२.०५.२०१४ 
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F. No. I1/92094/9/2098-NM-Ill, दिनांक ०३.०६.२०१४ 


प्रस्तावना 

केंद्र शासनाने सुरक्षाविषयक खर्च (Security Related Expenditure) या योजनेंतर्गत 
नक्षलग्रस्त भागाकरिता सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी रु. २५.३० कोटी इतक्या रकमेचा वार्षिक 
कृती आराखडा (Annual Work Plan) मंजूर केला आहे. त्यापैकी २५ टक्के म्हणजे रु. ६३२.५० लक्ष 
इतकी रक्‍कम आगाऊ (Advance) म्हणून वितरीत करण्यास मंजूरी दिली आहे. केंद्र शासनाने मुक्‍त 
केलेला निधी पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली 
परिक्षेत्र, गडचिरोली यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

केंद्र शासनाने सुरक्षाविषयक खर्च (Security Related Expenditure) या योजनेंतर्गत 
नक्षलग्रस्त भागासाठी सन २०१४-१५ या वर्षाकरिता मंजूर केलेला कार्यक्रम राबविण्यासाठी 
रु. ६३२.५० लक्ष एवढ्या रकमेच्या खर्चास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूर करण्यात येत आहे - 

(अ) ज्या प्रयोजनासाठी निधी वितरीत केलेला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावा. मुक्‍त केलेल्या निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र (॥॥2७॥101 Certificate) विहित 
नमुन्यात तातडीने शासनाकडे पाठविण्यात यावे. 

(ब) सदर रक्कम संक्षिप्त देयकांवर काढता येणार नाही तसेच पुनर्विनियोजन करण्यात 
येणार नाही. त्यामुळे निधी खर्च करण्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई / पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली यांची 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०११४/प्र.क्र.१६/वि.शा.१ ब 


३. यावरील खर्च “मागणी क्र.बी-१, २०५५, पोलीस (००) (०८) नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा विषयक 
खर्च-योजनेतर (१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत) (२०५५ ०४८२) ५०, इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाळी सन 


२०१४-१५ साठी मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९०/०१/१४/व्यय-७, दिनांक 


२७.०६.२०१४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०७१९११०४४१५२२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by Jayant 
Baliram Bhoir 

J ay a al t DN: CN = Jayant Baliram Bhoir, 
C = IN, S = MAHARASHTRA, 0 
= GOVERNMENT OF 


B a | | fa aa MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2014.07.25 11:38:39 


Bhoir oo 
( जयंत भोईर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर 

विशेष पोळीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, नागपुर / पुणे 
पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०११४/प्र.क्र.१६/वि.शा.१ ब 


१५. जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया 

१६. पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / अहेरी / गोंदिया 

१७. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर/अहेरी 
१९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. वित्तविभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

२३. गृह विभागातील सर्व अधिकारी 

२४. निवडनस्ती (वि.शा.१ g) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


